बाळासाहेब ठाकरे (महाराष्ट्र राज्य) कृषी व्यवसाय व 
ग्रामीण परिवर्तन (SMART) प्रकल्पांतर्गत प्रकल्प 
समन्वय व व्यवस्थापन कक्ष, पुणे या कार्यालयातील 
“प्रशासकीय अधिकारी” या पदावरील प्रतिनियुक्‍तीच्या 


कालावधीस मुदतवाढ देणेबाबत 
श्री.अर्जुन वाघमोडे, कक्ष अधिकारी 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः कअनि-१११९/प्र.क्र.९०/प्रशा-२ (१४ब) 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 
तारीख: ०९ फेब्रुवारी, २०२४ 


संदर्भ:- सामान्य प्रशासन विभाग, शासन Brea समक्रमांक, दिनांक ३१.०१.२०२०, दिनांक 22.02.2029 
व दिनांक ०२.०३.२०२२ 


शासन आदेश 


श्री.अर्जुन वाघमोडे, कक्ष अधिकारी, गृह विभाग यांची संदर्भाधीन दिनांक ३१.०१.२०२० रोजीच्या 
आदेशान्वये कृषी व पदुम विभागाच्या अधिपत्याखालील बाळासाहेब ठाकरे (महाराष्ट्र राज्य) कृषी व्यवसाय व 
ग्रामीण परिवर्तन (SMART) प्रकल्पांतर्गत प्रकल्प समन्वय व व्यवस्थापन कक्ष, पुणे या कार्यालयातील 
“प्रशासकीय अधिकारी” या पदावर प्रथमत: एक वर्षाच्या कालावधीसाठी प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात आली 
होती. श्री.वाघमोडे हे सदर कार्यालयात दिनांक 90.02.2020 पासून प्रतिनियुक्तीने कार्यरत आहेत. तद्नंतर 
श्री.वाघमोडे यांच्या प्रतिनियुक्‍्तीच्या काळावधीस दिनांक 22.02.2029 रोजीच्या आदेशान्वये ०१ वर्ष व दिनांक 
02.03.2022 रोजीच्या आदेशान्वये ०२ वर्षे इतकी मुदतवाढ देण्यात आली असून त्यांचा प्रतिनियुक्‍तीचा 


कालावधी दिनांक ०९.०२.२०२४ रोजी संपुष्टात येत आहे. 


२. आता या आदेशान्वये श्री.अर्जुन वाघमोडे, कक्ष अधिकारी, गृह विभाग यांच्या कृषी व पदुम विभागाच्या 
अधिपत्याखाळीळ बाळासाहेब ठाकरे (महाराष्ट्र we) कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (SMART) 
प्रकल्पांतर्गत प्रकल्प समन्वय व व्यवस्थापन कक्ष, पुणे या कार्यालयातील “प्रशासकीय अधिकारी” या पदावरील 
प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधीस ०१ वर्ष म्हणजेच दिनांक ०९.०२.२०२५ पर्यंत अंतिम मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


श्री.वाघमोडे यांना यापुढे कोणतीही मुदतवाढ अनुज्ञेय होणार नाही. 


३.  श्री.वाघमोडे यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या अनुषंगाने संदर्भाधीन दिनांक 39.09.2020 रोजीच्या शासन 


आदेझातील इतर अटी व शर्ती कायम राहतील. 


शासन आदेडा HATH: कअनि-१११९/प्र.क्र.९०/प्रश्‍ा-२ (१४ब) 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


असून त्याचा संकेतांक २०२४०२०९१२४१५२७३०७ हा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन 


काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KIRAN KASHINATH SHINDE 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 


2.5.4.20=e87a32115497d05a2e91b08062bea862d1d55f490eb311d2f0 
e47e2fa1 faf797, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


SHINDE Stasi ortast Sa SOE 
( कि. का. शिंदे) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
श्री.अर्जुन वाघमोडे, प्रशासकीय अधिकारी, बाळासाहेब ठाकरे (महाराष्ट्र राज्य) कृषी व्यवसाय व ग्रामीण 
परिवर्तन (SMART) प्रकल्पांतर्गत प्रकल्प समन्वय व व्यवस्थापन कक्ष, पुणे 
प्रत:- 


) अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, गृह विभाग/कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
३) सह/उप सचिव (कार्या-८ ओ), कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

) सह/उप सचिव (आस्थापना), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

) आयुक्त (कृषी) तथा प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (SMART) 
कृषी आयुक्तालय, पुणे 
६ निवड नस्ती/प्रशा-२(१४ब) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


